महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण 
शाखा) संवर्गातील प्राचार्य या पदांची दिनांक 
०१.०१.२०२२ ते दिनांक ३१.१२.२०२२ म्हणजेच 
दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतीम ज्येष्ठतासूची ... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र. ६४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
तारीख: १७ मे, २०२३ 


वाचा : १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.१४०/प्रशा-२, 
दिनांक २८.०९.२०२२ 
२. आयुक्‍त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/से.ज्ये./डायट/आस्था-अ/१०५/१०३२, 
दिनांक १३.०२.२०२३ 


शासन परिपत्रक :- 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण sre) संवर्गातील प्राचार्य पदाची दिनांक 
०१.०१.२०१४ ते दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची वर्षनिहाय अंतीम ज्येष्ठतासूची शासन परिपत्रक दिनांक 
२८.०९.२०२२ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. दिनांक ०१.०१.२०२२ ते दिनांक 39.92.2022 या 
कालावधीत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) संवर्गातील प्राचर्य या पदावर एकही 
अधिकारी सरळसेवेने रुजू झालेला नाही. यास्तव या कलावाधीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची “ निरंक” आहे. सबब 
दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतीम ज्येष्ठतासूची यासोबतच्या प्रपत्रात प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूची शासन अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक २१.०६.२०२१ 
नुसार तयार करण्यात आली आहे. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०५१७१६३२१७५९२१ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VUJAY NIVRUTTI Sis en 
BHOSALE 0) 


arashtra, 
'3F79409670C65FACO77378A68F73 
= VAY NIVRUTTI BHOSALE 


4A11D051D02DC3119DC128, cn: 
Date: 2023.05.17 16:35:25 +05'30' 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त शिक्षण, आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, 
२. सर्व संबंधित अधिकारी आयुक्‍तालयामार्फत 
३. निवड नस्ती. 


शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र. ६४/प्रशा-२, दिनांक : १७ मे, २०२३ सोबतचे प्रपत्र - १ 


प्राचार्य पदावरील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ ते ३१/१२/२०२२ अखेर म्हणजेच दिनांक ०१/०१/२०२३ 
रोजीची अंतीम ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. |ज्येष्ठता [ata प्रवर्ग  ।जन्मतारीख नियुक्‍ती दिनांक | नियुक्तीचा |ज्येष्ठता दि./ |सेवानिवृत्तीचा |शौक्षणिक अर्हता 
क्रमांक मार्ग दिनांक 
ae 


Ee a Sa a ee eee 


पी.एच.डी. 
LE 
पाटील एम पीएचडी 
शि 
दिड 
आवटे 
1 / 
(अ) आरडीबीजे 
ठोके 
1 
डी 
डी.एस.एम. 
| 
पीएचडी 
| | | || 
से.नि. 


श्रीमती जनाबाई वामनराव = [get 1२५.०५.१९६७ [३०.०३.२०१३ दोन्नती ३१.०५.२०२५ 1एम.एस्सी.एम.एड./सेट 


1. ॥. i क i] nl 


9... ष्य aa Es Ra 


11. ie ai _ 


मंगेश भगवान घोगरे ATA ॥२५.१२.१९८४ |२७.०८.२०२० ।|सरळसेवा |२७.०८.२०२० |३१.०८.२०४२ ।एम.ए.एम.एड.एम फिल 
पी.एच.डी. सेट 


